Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


MP4 


PAROSESAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक १ ] 


गुरूवार , जानेवारी १४, २०१६/ पौष २४ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत रुपये ६२ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १९ - प्र . स .- ग्रापनि - कावि - २६- २०१६. 


ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांच्याकडील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधिल रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुका-डिसेंबर २०१५ 
जानेवारी २०१६ च्या संबंधात पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१५- प्र . क्र . ४३- का - ८ , दिनांक १४ डिसेंबर २०१५ व एसईसी १०९६-सिआर ३४-९६-पीआर, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे संबंधी तरतूद आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ९ ( २) ( अ) तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( मतदार विभाग आणि 
निवडणुका घेणे) नियम , १९६२ मधील नियम ६६ व राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , जी . श्रीकांत , ( भा . प्र . से .) जिल्हाधिकारी , अकोला याद्वारे जिल्हा परिषदा पोटनिवडणुका-डिसेंबर- २०१५- जानेवारी - २०१६ मध्ये निवडून 
आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांचे बाबतीत ते ज्या मतदार संघातून निवडून आलेले आहेत त्या निवडणूक विभागाचे नाव व निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 
व त्यांचा पत्ता खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . जिल्हा परिषद निवडणूक निवडून आलेल्या 

निवडून आलेल्या सदस्यांचा कायमचा पत्ता 
विभागाचा क्रमांक व नाव सदस्यांचे नाव 
(१) (२) 

( ४ ) 


( ३ ) 


१९-सिरसो 


गावंडे अहिल्या गजानन 


मु . गाजीपूर, पो . गोरेगाव , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला. 


अकोला : 
दिनांक ११ जानेवारी २०१६ . 


जी . श्रीकांत , ( भा . प्र . से ) 
जिल्हाधिकारी, अकोला . 


अ- एक- अ- १ ( १७५६ ) 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४ , २०१६/ पौष २४ , शके १९३७ [ भाग एक - अ पुरवणी 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कावि - ग्रापंनि - कक्ष- १५ - ३७- २०१६ . 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम ९ ( २) ( अ ) तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा निवडणूक नियम , १९६२ मधील 
६६ ( १ ) अन्वये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी त्यांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी 
१०९६- सीआर -३४ -९६-पीआर , दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहे . त्या अधिकाराचा वापर करुन मी , विजय झाडे, 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या १६- नरवेल जिल्हा परिषद मतदार गटाच्या दिनांक 
१० जानेवारी २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार त्यांचे समोर नमूद केलेल्या मतदार विभागातून 
जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


। 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या सदस्याचे 


आरक्षण 


पक्ष 


कायमचा पत्ता 


अ . क्र . जि . प . विभागाचे 

नांव 


मतदान गटाचा 
क्रमांक व नांव 


नांव 


१ 


बुलडाणा 


सर्वसाधारण 


विलास हरिभाऊ पाटील 


भा . ज . पा . 


१६- नरवेल 
ता . मलकापूर 


मु . पो . धरणगांव 
ता . मलकापूर 
जि . बुलडाणा 


बुलडाणा : 


विजय झाडे, 


दिनांक १५ जानेवारी २०१६ 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


